शबरी आदिवासी वित्त व 
विकास महामंडळास सन 
२०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता भाग भांडवली 
अंशदान वितरीत करणेबाबत.. 
(लेखाशिर्ष ४४२५ ०६८८) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/ प्र. क्र.०३/कार्यासन of 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ मार्च, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८ व 
दि.२५.०१.२०१९. 
2) आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन ३ नस्ती क्र.आविम-२०१९ /प्र. क्र. १९/का.३. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत, योजनेत्तर योजनेसाठी मागणी क्रमांक टी-६, मुख्य 
लेखाशिर्ष- ४४२५, सहकारावरील भांडवली खर्च -००, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०३) शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम), लेखाशिर्ष (४४२५ ०६८८), ३२- अंशदाने याकरिता रु. १०००.०० लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. यानुषंगाने वाचा क्र. 2 येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार 
सदर योजनेकरीता रु. १०००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला असुन नियंत्रण 
अधिकारी, आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी खर्चा संबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय 
तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्िष्टनिहाय माहिती, निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. 
३. सदर वितरीत निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) खर्चासाठी नियंत्रक 
अधिकारी यांना सुपूर्द करण्यात येत आहे.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत असून सदर शासन निर्णयातील अटी व 
शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र. ०३/ कार्यासन.६ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९१००४५८०६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ra VIN d fa Digitally signed by Ravindra 


Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D i g a mM b a | fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 


email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
A U t e Date: 2019.03.29 17:29:50 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक 

४. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे/ नागपूर / अमरावती. 

५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/ सा.उ. कार्या.) , मंत्राळय, मुंबई- ३२. 

७. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-०३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

९. महालेखापाल ( लेखापरिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१०.जिल्हा लेखा व कोषाधिकारी,नाशिक. 

११.निवडनस्ती, कार्या-०६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


